श्री साईबाबा शैक्षणिक संकुल प्रकल्पातील शालेय 
इमारतींकरीता फर्निचर वर्क, ऑंडीटोरीअम फर्निचर, 
खेळांचे मैदाने विकसीत करणे व अनुषंगीक सिव्हिल व 
इलेक्ट्रीकलचे कामांचे सुधारीत रु.४६,५५,६८,५६४/- 
मात्रचे अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याबाबत .. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक सासंवि १०१९/ ८८४/ प्र.क्र. १७६ /का.१६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ डिसेंबर, २०२३. 
वाचा : १) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. सासंवि-१०१८/९६९/प्र.क्र.११०/का.१६, 
दिनांक ०६मार्च, २०१९. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था शिर्डी यांचे पत्र क्र. 
एसएसएसटी/बांधकाम/ २१४६/२०२३ दि. ११/०९/ 2023. 
प्रस्तावना :- 


संदर्भांकीत क्र. १, दिनांक ०६ मार्च,२०१९रोजीच्या शासन निर्णयान्वये श्री साईबाबा संस्थानचे 
मौजे निमगांव- को-हाळे येथील गट नं.१८३ पै. येथे शैक्षणिक संकुल उभारण्यास येणा-या सुधारित 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे व सदर शैक्षणिक संकुल बांधण्यात 
HSS आहे. या संकुलास महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनाळय यांचेकडील जा.क्र. 
MFS/49/2022/388, दि.१७/०४/२०२२ रोजीचे पत्राने अंतिम ना-हरकत WATTS (Final No 
Objection Certificate) दिलेले आहे. तसेच उपविभागीय अधिकारी, शिर्डी यांचेकडील जा.क्र. 
भोगवटा प्रमाणपत्र / मौ.निमगाव - को-हाळे ता.राहाता / ग.नं.१८३/ बां.प./एस.आर/३१/२२, 
दि.२२/०६/२०२२ रोजीचे पत्राने भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे. तसेच संदर्भाकित पत्र क्र.२ 
अन्वये श्री साईबाबा शैक्षणिक संकुल प्रकल्पातील शाळेय इमारतींकरीता फर्निचर वर्क, ऑंडीटोरीअम 
फर्निचर, खेळांचे मैदाने विकसीत करणे व अनुषंगीक सिव्हिल व इलेक्ट्रीकलचे कामांचे सुधारीत 
रु.४६,५५,६८,५६४/- मात्रचे अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तांत्रिक मान्यता, मा. 
तदर्थ समितीची दि.२३/०८/२०२३ रोजीच्या सभेपुढे निर्णय क्र.५१६ अन्वये मान्यता व मा.उच्च 
न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्याकडे सिव्हील अँप्लीकेडान क्र. CA/99308/2023 मधील 
दिनांक ०८/०९/२०२३ रोजीचे आदेशानुसार मान्यता मिळाळेळी असल्याने याकामी येणा-या 
रु.४६,५५,६८,५६४/- मात्रचे खर्चास मान्यता देण्याबाबत शिर्डी संस्थानकडून प्रस्ताव आला होता व 
त्यामध्ये केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय:- 

श्री साईबाबा शैक्षणिक संकुल प्रकल्पातील शाळेय इमारतींकरीता फर्निचर वर्क, 
ऑडीटोरीअम फर्निचर, खेळांचे मैदाने विकसीत करणे आणि अनुषंगीक सिव्हिल व इलेक्ट्रीकलचे 
कामांकरीता सुधारीत अंदाजपत्रकीय रक्‍कम रु.४६,५५,६८,५६४/- (रुपये सेहेचाळीस कोटी पंचावन्न 
लाख अडुसष्ट हजार पाचशे चौसष्ट wad) मात्रचे खर्चास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नमूद 
केलेल्या खाळील अटींचे अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सासंवि १०१९/ ८८४/ प्र.क्र. १७६ /का.१६ 


२ 


(अ) काम सुरू करण्यापूर्वी नमुना नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तुविश्ञारदांकडून मंजूरी 
घेऊनच सुरू करावे. 


ब) ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करूनच काम हाती घ्यावे. 


(क) प्रत्यक्ष कामकरतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६६०/इमा-२, 
दि. ७/७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


(ई) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करूनच सदर 
कामाचा निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


(उ) सदर अंदाजपत्रकातील जादातर वस्तु खरेदी प्रक्रियेतील असल्याने सदर वस्तूबाबतचे 
बाजार भावातील न्युनतम मुल्य लक्षात घेण्यात आले असल्याचे गृहीत धरण्यात आळे आहे. 


(ऊ) सदर कामाच्या निविदा शासनाच्या पोर्टलवर प्रसिध्द करण्यात यावी.तसेच उद्योग, उर्जा 
व कामगार विभागाच्या दि.०१/१२/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार खरेदीबाबतच्या 
कार्यपध्दतीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदर शासन मान्यतेनुसार श्री साईबाबा शैक्षणिक संकुल प्रकल्पातील शालेय इमारतींकरीता 


फर्निचर वर्क , sistent फर्निचर, खेळांचे मैदाने विकसीत करणे आणि अनुषंगीक सिव्हिल व 


इलेक्ट्रीकलचे a काम पूर्ण झाल्यानंतर, प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपशीलवार अहवाल शासनास सादर 
करण्यात यावा. 


३. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून याचा सांकेतांक २०२३१२२२१७१२०२८३१२ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
S U N | TA p A R A G Di osGOVERNMENT OF MANARASHTRA LAW AND JUDICIARY 


2.5.4.20=a9ee0eef2d 14d407f36dd36 1 0d7d17b19cc85c5da3c6493dd1b6379b1 


5e3372e, postalCode=400032, 


यश ht 
serial INumber=8F3E3DD76AE275CC1 AFAOCOBE4EDF609C0420709B30D7478F9 
B8CFF1B4ACDE7D, ‘SUNITA PARAG SALUNKE 
Date: 2023.12.22 17:10:57 +05'30' 


(सु. प. साळुंके) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन. 


. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

. मा.अध्यक्ष, तदर्थ समिती, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी. 
सदस्य, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी. 

५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जि. अहमदनगर. 

६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवडनस्ती/का.१६. 


Cc AW A LO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


